महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये 
५,४००) या संवर्गातील डॉ. गिरीष चौधरी वैद्यकीय 
अधिकारी, गट-अ यांच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन SWART, क्रमांकः मवैअ- १२०८/२५४/प्र.क्र.१६१/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०१८. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + WS पे रुपये ५,४००) या 
संवर्गातील डॉ. गिरीष पी. चौधरी, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, यांची पदस्थापना उप जिल्हा रुग्णालय भिवंडी 
जि. ठाणे येथे करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१२०३५७२३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 


Sati ५ h H a Nn mM a Nn t fa (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4c0ff0607bc973d9663171bd9b8a9b9ab8cb569b1 


B h (0 Sa | e हार त्व Hanmantrao Bhosale 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 


) 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 

) उपसंचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ, ठाणे. 

) जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे. 

) संबधित अधिकारी (उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, मुंबई मंडळ ठाणे). 
) निवडनस्ती (सेवा-३) 


